विनंती बदल्या 

अधीक्षक अभियता (यांत्रिकी),सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई अंतर्गत कार्यरत 
असलेले सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी). 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२१/प्र.क्र.२५९ (१०/सेवा-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१ 
शासन आदेशा 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सोबतच्या विवरणपत्रात 
दर्शविलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव तसेच त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार मुदतपूर्व विनंती बदली करण्यात 
येत आहे. 
२. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांनी बदली 
करण्यात आलेल्या अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या ज्या अभियंत्यांची 
सविस्तर पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे, त्या अभियंत्यांनी सविस्तर पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. तसेच, ज्या अभियंत्यांची सार्वजनिक बांधकाम मंडळांतर्गत पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे, त्या 
अभियंत्यांचे सविस्तर नियुक्तीचे आदेशा संबंधित मुख्य अभियंता यांनी तात्काळ निर्गमित करावेत. विवरणपत्रात 
नमूद केलेल्या अभियंत्याची मुख्य अभियंता स्तरावर बदली करण्यात आली असल्यास मुख्य अभियंत्यांचे 
बदली आदेश रद्द समजण्यात यावेत. बदली करण्यात आलेल्या अभियंत्यांच्या रुजू अहवाल संबंधीत मुख्य 
अभियंता यांनी शासनास १५ दिवसांत सादर करावा. 
३. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अभियंत्यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्विकारुन अनधिकृतरित्या 
गैरहजर राहू नये. अन्यथा, त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 
करण्यात येईल व त्यामुळे सेवेत खंड पडण्याची शक्‍यता देखील नाकारता येणार नाही, याची जाणीव संबंधित 
अभियंत्यांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. 
सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.०८.१९८२ कडे वेधण्यात येत असून सदर परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते 


शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घेण्यात यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२५९ (१०/सेवा-३ 

४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी veyed व पदमोचक कर्मचाऱ्यांनी पदभार 
सोडल्याचा व स्विकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित कर्मचारी 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०९.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार 
अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्य दिन (Non dies) गणण्यात यावा. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत 
शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे 
शक्‍य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम,१९८१ मधील नियम ३०(सी) नुसार बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत/मंजूर करु नयेत. 


च्‌. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८३०१२२९२८१५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

N | T | N B H A N U D A S ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d 13f76 


K H E D KA R 61ed3b2a95e83e386485fff4c21e, cn=NITIN 


BHANUDAS KHEDKAR 
Date: 2021.08.30 22:07:03 +05'30' 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४००००२, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर ४४० ००१, 
मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
प्‌. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६ प्रधान सचिव (जळलसंपदा),जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुबई, 
9. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८ सचिव (बांधकामे) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर, 
९. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक, 
१०. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई, 
११. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) यांना संबंधित 
कार्यालयामार्फत, 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांक बदली-२०२९/प्र.क्र.२५९(१०) /सेवा-३, दिनांक Bo ऑगस्ट, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


गा inal ants सध्या कार्यगत असलेले ठिकाण बदली पाहिजे असलेले ठिकाण 


अ.क्र. 
१|श्री. महेश अदिनाथ भोबड कार्यकारी अभियंता, सा. बां. (उत्तर) कायेकारो अभियंता, सा. बां. विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता विभाग रत्नागिरी अलिबाग 


(शा . 
q 


3] St. संदीप रावसाहेब जगताप, कारी अभियंता (यांत्रिको) 
शाखा अभियंता सा.बांविभाग, धुळे अंतर्गत उप अभियंता ।|सा.बां.विभाग, नाशिक 


२|श्री. महेश प्रकाश काळे कार्यकारी अभियंता, सावेर्जानक बांधकाम |सहायक मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), 
शाखा अभियंता बिभाग, औरंगाबाद सा.बां.प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
), 


(यां) सा.बां. उपविभाग,धुळे (दि.०९.०८.२०२१ च्या बदली आदेशामध्ये 
अंशत: बदल) 


ok ok ok ok ok ok ok 


